पुस्तकांची सूचि 
१९६७ 


ग्राहकांस सूचना ! 


, सर्व पत्रव्यवहार, “ नीलकंठ प्रकारान ), १६४२१ (न.) 


. सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणें ९, या पत्यावर करावा. 


ख्ट 


पत्रव्यवहार करतांना अथवा पुस्तकें मागवितांना आपलें संपूर्ण 
नांव, गांव, पोस्ट ऑफिस, तसेंच जवळचें रेल्वे अगर एस्‌. टी. चें 
स्टेरान कळवावे. 

पुस्तके व्ही. पी. नें, रेल्वे अगर एस. टी. पार्सळनें मागवावयारची 
असल्यास तसा स्पष्ट उल्लेख करावा. 


. रेल्वे रसीद वँकेमाफैत मागवावयाची असल्यास बँकेचे नांव 


कळवावे. 


१ तीर “९ वी 
* उस्तक मागवितांना किमान पावपट रक्कम आगाऊ पाठवावी, 


व्यवस्थापक 


थंड गोळा होऊन फ्डलेल्या महाराष्ट्र देशाला चेतन्याची ऊत देऊन 
पुन्हा सजीव करण्यासाठी ज्यांनीं जिवापाड मेहनत अेतली त्या 
व्यायपूर्ति प्रहादेव गोविंद रानडे 
यांच्या चरित्राची नवी आंछृत्ती 
लेखक : नरहर रघुनाथ फाटक 
तीन रंगी मुखपृष्ट :' आत अनेक चित्रे 
प्रृष्टे ७२२ : किंमत : पंधरा रुपये 
नापदार गोपाळ कृष्ण गोखले 
यांचें जीवनचरित्र 
त्यांच्या जन्मडाताब्दीप्रसंगीं प्रकाडित झालें. 
लेखक : पु. पां. ऊफ बाबूराव गोखले 
पृष्ट : २५० : आंत अनेक चित्रे 
किंमत : दहा रुपये 


ह. *. 


सहूदय वृत्तीने लिहिलेले पण विवेचक 
असें झराठीतील एकमेव चारित्रा. 
इंदिरा 
जीवन आणि विचार 
ळेखक : वि. श्री. मोडक 
वृष्ठे १४४ : किंमत : पांच. रुपये 
द 
नॅपोलियन' 
एक व्यक्तिदर्दान 
लेखक : का. न. केळकर 
पृष्ट १९० : किंमत : तीन रुपये 
& 
विश्वाविर्यात क्रिकेटफ्ट' 
डॉन ब्रॅडप़न 
यांचें साचित्र चारित 
लेखक : अरविंद ताटके 
प्रष्टे : १७० : शिवाय अनेक चित्रे 
किंमत: पांच रुपये 
& 


- लीन - 


भाथगमिक व माध्यामिक अध्याप्न-विद्यालयांतील विद्यार्थी-गिक्षक 
व सुरव्याध्यापक यांस अत्यंत उपयुक्त पुस्तकें 
झालेय व्यवस्था 
ळेखक : ग, वि. अकोलकर व ना. विः पाटणकर 
आवृत्ती पांचवी २ प्रष्ट २४० : किंमत सात रुपये 
& 
अध्यापन - पद्धतीची पूळतत्तवं 
लेखक : गो. प्र, सोहनी 
आव्रृत्ती दुसरी : प्रृष्टे ४७० : किंमत : खाडेतीन रुपये 
ठे 
शास्र कसें शिकवावें 
ळेखक : गो. प्र. सोहनी 
'पृष्टे २४० : किंमत : साडेपांच रुपये 
नावडती पुलें 
लेखक : शारश्चंद्र गोखले 
आवृत्ती २ री: प्रष्ठे २०० : किंमत : पांच रुपये 


वार. 


कांहीं गाजलेल्या पुस्तकांच्या नव्या आवृत्त्या 


सुभाषित आणि विनोद 
के. न. चि. ऊर्फ तात्यासाहेब केळकर यांच्या 
या विषयावरील आद्य पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती 
पृष्ट १५० : किंमत : साडेचार रुपये 
८ 
वृत्तपत्र - मीप़ांसा 
लेखक : के. न. चि. केळकर, संपादक : का. न. केळकर 
भारतांतील गेल्या दातकांतीळ वृत्तपत्रसृष्टीचे 
मनोज्ञ दरीन घडविणारें पुस्तक. 
प्रे ५६० : किंमत : चार रूपये 
८ 
दत्त - संप्रदायाचा इतिहास 
लेखक : रा. चि. ठेरे 
सुधारून वाढविलेली दुसरी आवर्ती 
पृष्ट २५६ : किंमत : साडेसात रुपय्र 
८ 


छ 


- पांच.- 


शब्दकोपुदी 
लेखक : य. ब. पटवर्धन 
एखाद्या विधयास जमणारे सारखे दाब्द वा कल्पना 
एकत्रित करून तयार केलेला पर्याथी दाब्दकोदा 
पृष्टं २५६ : किंमत : साडेसात रुपये 
& 


यम झाळांतील प्रोढड विद्यार्थ्यांना अत्यंत भावडतील 
अक्चा भनुवादंत कथान-कादबनवा 


बोळविता धनी 


ळेखक $ वि. श्री. मोडक 
देशी कथांची स्वेर रूपांतरे 


कांही गाजलेल्या प 
आवर्ती दुसरी ': प्रष्टे २९० : किंमत. : पांच रुपये 
कांहीं अप्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्रे 
लेखक : य. न. केळकर 
महाराष्ट्राच्या इतिहासांतीळ कांही अप्रसिद्ध 
पण महत्वाच्या व्यक्तींची चरित्रे 
पृष्ट १२८ : किंमत तीन रूपये 
% 


-सहा- 


भारत पाकिस्तान युद्ध विचार 
ळेखक : द. श्री. मराठे 
पृष्ट १२८ : किंमत तान रुपये 
भारत व पाकिस्तान या दोन देशामधीळ तीव्र मतभेदांची व या दोन 
देशांत उद्भवलेल्या युद्धाची संपूर्ण माहिती. 
८3. 
भारताचे शेजारी : १ 
नेपाळ,. भूतान व सिक्कीप़ - 
भारताच्या शेजारी असलेल्या व या देशांशी घनिष्ट असे संबध 
असलेल्या देद्यांची संपूर्ण माहिती. 
पृष्ट ९६ : किंमत रु. २.५० 


//९ 
(4९ 


- सांत - 
वबालवाञ्मय 


सुवणेच्या किनारीं लांडग्यांच्या कळपांत वाढविल्या गेलेल्या एका 
मानव बालकाने घडविलेला एक अलौकिक साक्षात्कार. 
क ब 1 
स॒वर्णेच्या किनारी 
भाग १व २९ 
छेखक : वि. श्री. मोडक 
किंमत रु. पांच प्रत्येकी 


टळे 


सोनेरी पुंगा 
अनुवादक : शे. रा. देवळे 
एडगर अलन पों थांच्या द गोल्ड बग 
या कथेचा स्वैर अनुवाद 
पृष्टे ७९ : किंमत : सव्वा रुपया 


वांटा चोंघांचा 
अनुवादक : वि. श्री, मोडक 
सर ऑर्थर कॅनन डॉइल यांच्या 
* ओरलॉक होम्स ? कथामालेपेक्तीं “ साइन ऑफ फोर ? 
या कथेचा स्वेरे अनुवाद 
प्रष्ट १४५१ : किंमत : अडीच रुपये 


राजा हुकुमाचा 
भाग १ व २ 
अनुवादक ! वि, श्री, मोडक 
अन्थनी होप यांच्या द प्रिझनर ऑफ झेंडा 
ब रूपर्ट ऑफ हेट्झॉ या दोन कथांचा स्वैर अनुवाद 
एृष्टे ५४० प्रत्यकीं : किंमत : अडीच रूपये प्रत्येकी 


८ 


"नक 


चांदणी 
अनुवादक १ शर राः देवळे 
अंना सीवेळ इच्या ' दि ब्लॅक ब्यूटी ? या कथेचा स्वैर अनुवाद 
पृष्ट १९६ : किंमत : अडीच रूपये 
& 
कालप्रवासी 
अनुवादक : ग. रा, टिकेकर 
एसच. जी, बेल्स यांच्या टाईम मक्यीन या नवाळकचा 
स्वैर अनुवाद 
पृष्ठे १७४ : किंमत : साडेतीन रूपये 
& 
चंद्रावर स्वारी 
एच्‌ जी. वेल्स यांच्या € द फस्ट सेन भान द सून 
या नवलिकेचा स्वैर व संक्षिप्त अउुवाद 
अनुवादक : ग. रा: टिकेकर 
पृष्टे १४४ : किंमत साडेतीन स्पये 


ढे 


-देहा- 


कहाणी दान नगरांची 
चालेस डिकन्स याच्या € ए टेल ऑफ टू सिर्टाज? 
या जयप्रसिद्ध कादेबरीचा सांक्षिप्त सरस अनुवाद 
अनुवादक ! वि. श्री. मोडक 
यंदा हो कादंबरी एस्‌. एस्‌. सी. परीक्षच्या इंग्रजी पेपरमधीळ स्थूल 
वाचनासाठी म्हणून नेमण्यांत आली असल्यामुळें या परीक्षळला बसणाऱ्या 
विद्याथ्याना हा अनुबाद खासच उपयोगी पडेल 
पृष्ठ १२८: कमत रु. १८० 
८ 
ह्द्योर्पी 
लेखक : रा. गो. मिडे 
सर्बेसामान्य वाचकांना आवडतील अक्षा कांहीं कथांचा संग्रह, 
पृष्टे ९६ : किंमत रु. २.७० 
& 
दीपस्तंभ 
लेखक : आनेद राजुरकर 
अध्यात्म विषयाचा विद्याथ्योना परिचय करून 
देणारं छोटेखानी पुस्तक 
वृष्ठ ९६ : किंमत १००० 


-. ७--क्ाका 


- अकरा - 


आठवणींचा बटवा 
महाराष्ट्रांतील अनेक थोर पुरुषांचा आठवणींच्या रूपाने 
सांगितलेला इतिहासच जणूं 
लेखक : कै. दोकर कृष्ण देवभक्त 
किंमत : दोन रुपय्रे 
& 
कथा भागवत 
[भाग > व २ 
ळेखक : दोभूराव रामचंद्र देवळे, 
बी. ए., एस्‌. टी. सी. 
भागवतांतील हृद्य कथा सोप्या भाषेंत सांगितल्या आहेत 
किंमत : रू. २०५० प्रव्येकीं 
८ 
बालकथा 
सात ते दहा वर्षापर्यंतच्या बालकांना योग्य अझा 
सोप्या पण करमणूक करणाऱ्या बालकथा. 
लेखिका : सो. सरस्वतीबाई जोशी 
किंमत : रु. ००७१५ 


>>>. 


यारा 


अगदी नाविन्यपूर्ण असें पत्वक 
_ खेळांच्या जव्मकथा 
क्रिकेट, फूटबॉळ, व्हॉलिबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, 
गोल्फ व बॅडमिन्टन इत्यादि खेळांच्या जन्मकथा व इतर मनोरंजक 
माहितीने भरलेले उद्रोधक ब मनोरंजक पुस्तक. 
ळेखक : र. गो. सरदेसाई 
प्रृष्ट १२८ : किंमत रु. ३.५० 
& 
सहळीचा आनंद 
लेखक ! द. वि. खासनीस 
एम्‌. एड्‌., डी. पी. एड्‌. 
सहृळी, त्या कशा काढाव्या याची चटकदार माहिती देणारें पुस्तक 
प्रष्ट १४४७ : किंमतरु. २ 
८3 
व्हॉलीबॉल 
खेळांचे नियम व माहिती देणारं 
सचित्र पुस्तक 
ळेखक ! क्रीडाप्रेमी 
किंमत : दोन रुपये 


/२ 
ठ्)े 


-तेरा- 


“ चिरंजीव शारदा '” 
पांच अंकी एक सामाजिक उठाठेव 
देवलांची शारदा पंच्याहत्तर वर्षापूर्वीची, त्या वेळी त्या नाटकाने सव 
च्ानाच अंतःकरण क्षणाधात काबीज केळे, यानंतर कालाघानं समाजाला 
यारा हा प्रश्न कमी तीत्न झाला असे अनेकांना वाटूं लागळें, पण वस्तु- 
स्थिति तश्ी नव्हती. या ना त्या सोंगाखाली तो प्रश्न आजहि समाजांत 
८ चिरंजीव च आहेहें या 


(२०९६ 


आहे. अ ही 
रूढचच आहे. आणि त्या दृष्टीनं ' श्यारदा ) ही 
नाटकांतील निरनिराळ्या कालखंडांतीळ पांच अंक्रांत दाखविळें आहे. 
लेखक : 
न. ग, कमतनूरकर 
किंमत : साडेतीन स्पय़े 


प्रकाडा पष्प 
ना [भाग £ ला 1 
सेलनप्रसंगीं करण्यास योग्य अशीं फक्त पुरुषपात्र असल 
लेखक : ह. भा. वाघोलीकर 
किंमत : रु. ११२० 


डं च 
लीं नाटक 


--:>>><>>4 


शि 


७ साक्षर माठ] 


नवसाक्षर प्रोढांचेसाठीं त्यांना समजेल अया थायेंत 
प्रोडांना जवळच्या वाटतील अडा विषयांवर वास लिहिलेली 
सोठ्या टाईपांतील भरपूर चित्रें असलेलीं छोटी पृत्तकें. 


& सुखाचो किल्ली 


१ का 0१६ 
एका हा एका 
हेखक : रं. म. जोशी-निमळगुरुजी 
किंमत ; ०-७१५ 
क न १.८ ८ क १ »” १५ 
०२% जळा जण लळलाजरवाणं 
खिका : सो. तारा क्र. देवळे 
किंमत : ०-७५ 
> या पुस्तकांना भारत सरकारने प्रत्येकी पांचर्शे रुपयांचे 
पारितोप्रिक देऊन गोरबिळें आहे. 


- पंधरा - 


आपणच आपले राजे 
झॅखिका : सुशील व्ये. वाडीकर 
किंमत : ०-७ 
प्रातीचें सोनें व सोव्याची पाती 


लेखिका : सो. तारा कृ. देवळ 
किंमत : ०-७ 


ल) 
अप्तोल ठेवा 
छेस्विका : सो. नटिनी दो. देवळ 
किंमत : ०-७ 
& 
गुणी पाणसें 
ळखिका : सो. नलिनी रॉ. देवळे 
किंमत £ ०-७'८ 


व्य 


- सोळा - 


ट्शः ळर 
धासक पुस्तक 
भनेक वर्षे दुर्मीळ असलेला दत्तसंप्रह्ायावराल एक सान्यावर ग्रंथ 


दत्त - प्रबोध 
«७ “> ५ १ > (५ ३ र नीं |. नव्ळ 

हा ग्रथ के, अनतसुत विठ्ठळवोबा उफ कावडीबाबा यांनी लिहिलेला 
न (१ (१ री त्र १ अ न 
असून या ग्रंथाची ही दुसरी आवृत्ती नव्यानेच प्रसिद्ध झाळेली आहे. 

या ग्रंथांत ६१ अध्याय असून ओवी संख्या १४२३६ आहे. 
मोठा वन्हिक टाईप व प्रत्येक अध्यायांत एक चित्र, पृष्ठ संख्या नऊटे. 

किंमत : रूपये चाळीस फक्त 
&$ 
गणपाते भक्तांना खास भावडेल अर्से पुस्तक 


गणपति अथर्वशीर्ष 
भूळ संस्कृत व सुबोध कविताबद्ध मराठी भाषांतर 
गणपतीचे सुंदर चित्र. 
किंमत : फक्त चाळीस पैसे 


ढे 


आचाये रजनीश यांची पृस्तके 


आचार्य श्री. रजनीदाजी हे आजच्या काळांतील एक महान्‌ तत्त्वचिंतक 
असून आपल्या अमोघ वत्कृत्वाने श्रोत्यावर छाप पाडणारे थोर वक्ते आहेत. 
त्यांच्या प्रवचनाच्या आधारें लिहिलेल्या त्यांच्या कांहीं ग्रंथांचा मराठी 
भाषेतून श्री. आनंद राजुरकर यांनीं अनुवाद केला आहि. 

साधना पथ 

[ श्री, मुछाला महाबीरजीमध्यें आयोजित केलेल्या साधना शिबिरांत 

व्यक्त केलेला विचार | 
पृष्ट १८४ ! किंमत रु, तीन 
& 


सिंहनाद 
[ मुंबईत दिलेल्या प्रवचनांचे परिवर्तित रूप ] 
पृष्टे ७६ : किंमत रु. ढोन 
८ 
अपृतकण 
[ आचायीच्या निरनिराळ्या प्रवचनांतील कांही सुवणेसूत्रे ] 
पृष्टे २४ : किंमत ०.५० 
& 


टूरण्याने १ ५८०८११ 
नीलकठप्रकाशन 


१६४२ [नवा ] सदाशिव पेठ, 
टिळक रोड, पुणे ९. 


